राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित 
मागण्यांसंदर्भात दि. ८ जानेवारी, २०२० रोजी 
पुकारलेल्या देशव्यापी लाक्षणिक संपाबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संघटना-१५२०/प्र.क्र.०१ /१६-अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जानेवारी, २०२० 


परिपत्रक 


राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती 
संघटना, महाराष्ट्र यांनी दि.०८ जानेवारी,२०२० रोजी देडाव्यापी लाक्षणिक संप करण्याची नोटीस 
शासनास दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांनी देखील सदर संपास 
पाठिंबा दर्शविला आहे. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्र.६ अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यास 
संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम, १९७९ 
मधील नियम क्रमांक २९ खाली राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र हया संघटनेला 
मान्यता देण्यात आली नसून ती शासन मान्यता प्राप्त संघटना नाही. तरीही सदर देशव्यापी संपामध्ये 
राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


३. दि.०८ जानेवारी, २०२० रोजीच्या संप कालावधीत शासनाचे कामकाज सुरळीतरित्या पार 
पाडण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयीन विभाग/तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना पुढे 
दर्शविल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत:- 


आओ शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात 
येईल व अशा कर्मचा-यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारचे 
आदेशा विनाविलंब निर्गमित करण्यात यावेत व ते सर्व कर्मचारी यांच्या व्यक्‍तीशा: निदर्शनास 
आणावेत. तसेच त्या आदेशाची प्रत शासनाच्या प्रत्येक विभाग/कार्यालय यांच्या सूचना 
फलकावर लावण्यात यावी. 


ब) कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता, नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी त्यांचे मन 
वळविण्याचा प्रयत्न करावा. 


क) संप काळात कार्यालय नियमित वेळेवर उघडण्याची व बंद करण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी 
व ती व्यवस्था जबाबदार अधिकारी यांचेकडे दयावी. आवश्‍यकता भासल्यास गृहरक्षक/पोलिस 
दलाची मदत घ्यावी. 


ड) विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी संप काळात आपले मुख्यालय सोडून जावू नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संघटना-१५२०/प्र.क्र.०१/१६-अ 


इ) विभागप्रमुखांनी /कार्यालय प्रमुखांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही 
शासकीय कर्मचा-यास कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये आणि जे कर्मचारी रजेवर 
असतील अशा प्रत्येक प्रकरणी विचार करुन त्यांची रजा रद्द करुन त्यांना कामावर तात्काळ 
बोलवावे किंवा कसे ते ठरवावे. 


3) शासकीय कर्मचा-यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे "काम नाही वेतन नाही” हे धोरण राज्य 
शासनही अनुसरत असल्याचे कर्मचा-यांना अवगत करावे. 


फ) ज्या शासनाच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावःयक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आल्या 
आहेत अशा सेवांबाबत कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे. जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्याविरुध्द 
सदर अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयांमध्ये संप काळात अत्यावदयक 
व इतर सेवा सुरळीत चालू राहतीळ याबाबत उपाययोजना कराव्यात. 


५. सदर संप कालावधीमध्ये कार्यालयात उपस्थित असलेल्या कर्मचारी यांची माहिती क्षेत्रिय 
कार्यालयांनी त्यांचेशी संबंधित मंत्रालयीन विभागांना कळवावी व मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या 
विभागाची माहिती दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत व अधिपत्याखालील कार्यालयांची संकलित माहिती 
दुपारी २.०० वाजेपर्यंत या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रात कार्यासन १६-अ, 
सामान्य प्रशासन विभाग, नवीन प्रशासन भवन, ६ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 
यांचेकडे सादर करावी. तसेच ईमेल पत्ता udaysinh.chouhan@nic.in या ई-मेलवरही 
अचूक पाठवावी. यापूर्वी असे निदर्शनास आळे आहे की, कर्मचारी यांच्या उपस्थितीची 
कार्यालयनिहाय माहिती विहित वेळेवर उपलब्ध करुन देत नाहीत. तेव्हा यावेळी काळजीपूर्वक 
सदर माहिती विहित कालमर्यादेत देण्याची व्यवस्था करावी. 


६. सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागातील व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व शासकीय 
व निमशासकीय कार्यालयात संपाच्या कालावधीत उपस्थितीची माहिती दुपारी १२.०० 
वाजेपर्यंत या विभागाकडे अचूक पाठवावी. तसेच संपाच्या कालावधीतील उपस्थितीची 
टक्केवारी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत या विभागाकडे अचूक प्राप्त होईल अशाप्रकारे पाठवावी. 


७. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००१०६१५३३०८०६०७ हा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | 
SHIVAJI RAGHUNATH » 


DAUND 
(शिवाजी दौंड ) 
सचिव (सा.वि.स.), सामान्य प्रशासन विभाग, 
सोबत :-प्रपत्र महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद /विधान सभा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संघटना-१५२०/प्र.क्र.०१/१६-अ 


२. सर्व सन्माननीय विधान परिषद /विधान सभा व राज्यातील संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
३. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ३५. 
४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
९. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१०.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
११.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
१२.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
१३.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई ३२ 
१४.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ३२ 
१५.प्रधान सचिव (महाराष्ट्र विधान परिषद), महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई ३२ 
१६.प्रधान सचिव (महाराष्ट्र विधान सभा), महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई ३२ 
१७.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१८. महासंचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई ३२ (५ प्रती ) 
त्यांना विनंती की, प्रस्तुत शासन परिपत्रक प्रसिध्दीसाठी पाठवावे. 
१९.सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्‍त 
२०.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य 
२१.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
२२.राज्यातील सर्व महामंडळे,मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचाळक 
२३.उपसचिव, (आस्थापना) सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२४.विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 
२५.सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य (प्रत्येकी ५ प्रती) 
२६.निवड नस्ती (कार्यासन १६-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संघटना-१५२०/प्र.क्र.०१/१६-अ 


प्रपत्र-अ 


मंत्रालयीन विभाग /प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांची संप कालावधीतील 


उपस्थितीबाबतची माहिती 
दुपारी १२.०० वाजता/ दुपारी २.०० वाजता 
मंत्रालयीन विभाग-................... दि. ०८ जानेवारी, २०२० 
गट - 
संवर्ग एकूण अधिकारी पूर्व परवानगीने संपात सहभागी |। कार्यालयात उपस्थित 
/कर्मचाऱ्यांची रजेवर असलेले झालेले असलेल्या 
(संख्या) अधिकारी/कर्मचारी | अधिकारी/कर्मचारी | अधिकारी/कर्मचारी 


(संख्या) 


(संख्या) (संख्या) 
विभागा- | क्षेत्रिय विभागा- | क्षेत्रिय | विभागा- | क्षेत्रिय | विभागा- 
अंतर्गत | कार्यालय | अंतर्गत | कार्यालय । अंतर्गत | कार्यालय | अंतर्गत | कार्यालय 


गट व 
संवर्ग निहाय 
ct ft tt tf Ef iG 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संघटना-१५२०/प्र.क्र.०१/१६-अ 


प्रपत्र-ब 


क्षेत्रिय अधिका-यांनी त्यांच्याशी संबंधित मंत्रालयीन विभागांना परस्पर पाठविण्याबाबतची माहिती 


क्षेत्रिय कार्यालयाचे नाव ................. जिल्हा-................... 

त्यांचे मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग- .............. दि. ०८ जानेवारी, २०२० 

गट - 
पूर्व परवानगीने संपात सहभागी | कार्यालयात उपस्थित 
रजेवर असलेले झालेले कर्मचारी | असलेले कर्मचारी 


कर्मचारी (संख्या) (संख्या) (संख्या) 


प्रपत्र-क 


विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील महसूली कर्मचाऱ्यांसह अन्य सर्व 
शासकीय कार्यालयातील जिल्ह्यांतील कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबतची माहिती. 
विभागीय आयुक्‍्त- दि. ०८ जानेवारी,२०२० 


गट - 


पूर्व परवानगीने । संपात सहभागी कार्यालयात 
रजेवर असलेले झालेले उपस्थित असलेले 
अधिकारी/कर्मचारी | अधिकारी/कर्मचारी | अधिकारी/कर्मचारी 


विभागीय | एकूण अधिकारी/ 
कर्मचा-यांची 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


